अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील 
अधिकाऱ्याची बदली / पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-१२२३/प्र.क्र.१५२/सेवा-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ नोव्हेंबर, २०२३. 


शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कळम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या 
संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्याची बदली सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय 
कारणास्तव त्यांच्या नांवासमोरील स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची पदस्थापना बदली नंतरची पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 
| . | डॉ. श्री. सलीम Jor | सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, । प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, 
शोख. लातूर. छत्रपती संभाजीनगर. (रिक्‍त 
पदी) 
२. श्री. प्रमोद पांडुरंग | सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई. | नगरपरिषद प्रशासन 
बनगोसावी. संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
वरळी, मुंबई (मुख्यालय स्तर) 
(रिक्‍त पदी). 
३. _ श्री. विवेक त्रिबक बडे । सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, | सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
छत्रपती संभाजीनगर. मुंबई. (श्री.बनगोसावी यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 


२. सदर आदेशान्वये बदलीने पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार 
त्वरित स्वीकारुन, आपला पदग्रहण अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. संबंधित 
अधिकाऱ्यांनी म. ना. से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, 
पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणे आवश्‍यक राहिल. अन्यथा त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा 
अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 
१९७९, मधील नियम २३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी 
पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या 
कारवाईस पात्र ठरतील. 


३. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, सदर आदेशान्वये बदलीने पदस्थापना 
दिलेल्या अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-१२२३/प्र.क्र.१५२/सेवा-१ 
Tega व पदमोचक अधिकाऱ्यांनी अनुक्रमे कार्यभार सोडल्याचा तसेच कार्यभार स्वीकारल्याचा 
दिनांक त्वरित शासनास doser1.pwd @maharashtra.gov.in या ई-मेल पत्त्यावर कळवावा. 


8. सदर आदेझातील अधिकाऱ्यांची बदली प्रशासकीय कारणास्तव करण्यात आली असल्याने 
त्यांना नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता देय राहील. 


५. या आदेशातील अनु.क्र.१ व २ येथील अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर पदस्थापना 
देण्यात आली असून, सदर पदस्थापना ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि 
निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या परिशिष्ट-दोन 
मध्ये विहित केलेल्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शा्तींच्या अधीन राहून तसेच, सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय दि.१७.१२.२०१६ व दि.१६.०२.२०१८ मधील परिच्छेद क्र.५ (अ) (६) मधील तरतूदीनुसार 
संवर्ग नियंत्रण विभाग म्हणून या विभागामार्फत करण्यात येत आहे. 
६. या आदेशान्वये बदली करण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या पदाचा कार्यभार 
स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास तसेच संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा 
समोर, कँप, पुणे यांना कळवावा. 

सदर WAT आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०६१६३०१४४८१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
DATTATRAY Dataly deb DATTATRAYVASANTRAO THANE 


WORKS DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d598800beb5ed37ae09d78fff0592 1827 123426ec3977; 


VA A N ii RA 7476478ce183be979d, 
p ym=CFE26382E86B5A65A15535D568FBA76EABCA944E, 
seri 


‘6BAEFSSAD6F77A3A40CCCC3E9DDOF50E344AB8 


KHARKE cae 9़&5&5 
(द.व.खारके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. प्रधान सचिव (नवि-१/ नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोकण / पुणे / नाशिक / छत्रपती 

संभाजीनगर / नांदेड / अमरावती / नागपूर / राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई, 
८. मुख्य अभियंता (विद्युत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
. FLIRT, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१०. संचालक, (उपवने व उद्याने) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
११. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कॅप पुणे 
१२. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
१३. अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई /निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१४. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१५. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-१२२३/प्र.क्र.१५२/सेवा-१ 


१७. सर्व संबंधित अधिकारी यांनी सर्व संबंधित मुख्य अभियंता यांच्या कार्यालयामार्फत, 

१८. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 
१९. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 
२०. सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२१. कार्यासन अधिकारी (सेवा-६/ संगणक कक्ष) सा. बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


